राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 

प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (PIP) सन २०२०-२१. 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२०-२१ अंतर्गत 
विविध प्रकारच्या छपाईच्या खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.२२/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २१ ऑगस्ट, २०२० 


वाचा :- 
अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), कुटुंब कल्याण, माताबाल संगोपन व शाळेय आरोग्य, पुणे 
यांचे पत्र क्र.राकुकका/खरेदी २०२०-२१/कक्ष-१५/खरेदी/२४२५४-५६/२०२०, दिनांक 
१२.०६.२०२०. 


प्रस्तावना :- 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता पीआयापी मध्ये मान्यता प्राप्त 


झालेली असून आरएमएनसीएच --ए या कार्यक्रमांतर्गत असणाऱ्या विविध बाबींकरीता लेखाशिर्षनिहाय 


विविध प्रकारच्या छपाईच्या खरेदीस अतिरिक्‍त संचाळक (आरोग्य सेवा), कुटुंब कल्याण, माताबाल 


संगोपन व झालेय आरोग्य, पुणे यांच्याकडील दिनांक १२.०६.२०२० च्या प्रस्तावानूसार प्रशासकीय 


मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन आहे. या संदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.:- 


शासन निर्णय :- 
केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सन २०२०-२१ च्या PIP ला मान्यता प्राप्त झालेली 


आहे. त्यानूसार आरएमएनसीएच :ए या कार्यक्रमांतर्गत प्रस्तावित विविध बाबींकरीता औषधे, 


साधनसामुग्री व छपाईच्या खरेदी प्रस्तावास राज्यस्तरीय तांत्रिक विनिर्देश समितीमार्फत तयार करण्यात 


आलेले तांत्रिक विनिर्देशा (8०1॥1॥०8। Specification) विचारात घेऊन त्यानुषंगाने आरएमएनसीएच --ए 


या कार्यक्रमांतर्गत असणाऱ्या विविध प्रकारच्या छपाईच्या खरेदीसाठी रु.१४९३.८३ लक्ष इतक्या निधीच्या 


निविदा प्रक्रिया करुन खालील तपशीलानूसार खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


त्याबाबतचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.२२/आरोग्य-७ 


Sr. Item FMR Code _ | Perticulars PIP Approved | Procurement 
No. RS. (In Lakhs) | proposal Rs. 
(In Lakhs) 

Printing of MCP cards, safe 

oe motherhood booklets etc. 10१ ee 
Printing of labor room registers 

12.1.3 and casesheets / Laqshya related 124.79 124.79 
printing. 

12.1.5 Any other (CAC Printing) 416.71 334.89 
Printing of compliance cards 
and reporting formats for 

12.2.5 National Iron Plus Initiative for 45.14 45.15 
6-59 months age group and for 
5-10 years age group 

१ छपाई 12.2.12 र of BBG: ; 20.3 20.3 

12.3.3 aes ह क. 283.62 283.62 
uidelines, etc. 

12.3.5 Any other (please specify) 254.54 254.54 

12.4.1 PE Kit and PE Diary 47.29 47.29 
Printing under WIFS-WIFS 

12.4.2 cards, WIFS registers, reporting 32.75 32.75 
format etc. 

1a. १०.७0 Ne ae 16.2 16.2 
Registers, reporting format etc. 
Printing and dissemination of 

12.10.1 Immunization cards, tally sheets, 429.41 230.30 
monitoring forms etc. 

Total 1774.8 1493.83 
०२. सदरची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 

१) सदर साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

२) सदरहू साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात 
यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी 
(तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर 
तांत्रिक fattest (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल 
अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर 
असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत 
कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 

३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/ उद्योग- 


४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशञामा-१२२०/प्र.क्र.२२/आरोग्य-७ 


8) 


4) 


८) 
९) 


Go 


99 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 
संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा 
जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य fatrdar (specification) असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर 
पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च अनुदान FMR Code ( 92.9.2, 92.9.3, 92.9.4, १२.२.५, 
१२.२.१२, १२.३.३, १२.३.५, १२.४.१, १२.४.२, १२.४.३, १२.१०.१) या घटकांतर्गत उपलब्ध 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित 
कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 

तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 


एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 


) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 


करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई व 
कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.२२/आरोग्य-७ 


०३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१९१२०००९४३१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


०० Digitally signed by Milind Raghunath Kulkarni 
M | | Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Ra g h U al a t h 2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde24450c1 
व 1d5ce0d99ed18a61fb5b1685722e2c2c03, 
cn=Milind Raghunath Kulkarni 
Ku | ka r Nn I Date: 2020.08.21 17:16:35 +05'30' 
(मिलिंद कुळकर्णी ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्त संचाळक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४ सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
) 
) 
) 
) 


६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


